तहसिलदार, अंबरनाथ यांना त्यांच्या 
जुन्या निर्लेखित वाहनांच्या बदली नवीन 
वाहने खरेदी करण्यास मंजुरी देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहने-२०२२/प्र.क्र.१९/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ:- 
१) झासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.११/ई-८, 


दि. ०२/१२/२०१७ 


२)शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८/०७/२०२०. 


३) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.साशा /कार्या-रकाप/ नविनवाहन/ तह.अंबरनाथ/ 
२२-२३ दि. ०९/०६/२०२२. 


प्रस्तावना:- 


कोंकण महसूल विभागातील लेखाशिर्ष “२०५३- जिल्हा प्रशासन” या खाली वेतन 


आहरित करणाऱ्या ९७ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनांची अनुज्ञेयता संदर्भाधीन 


दि.०२/१२/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्‍त, कोकण 


यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन दि.०९/०६/२०२२ च्या पत्रान्वये त्यांच्याकरिता निर्लेखित केलेल्या 


वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


कोकण महसूली विभागातील तहसिलदार, अंबरनाथ यांना त्यांच्या पूर्वीच्या जुन्या निलेखित 


वाहन क्र. एम एच-०४-एएन-३४४८ च्या बदली नवीन वाहने खरेदी करण्यास व तदप्रित्यर्थ येणार्‍या 


रुपये ८.०० लाख (अक्षरी रुपये आठ लाख फक्त) च्या खर्चास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन 


मंजूरी देण्यात येत आहे.- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, 


दिनांक २८/०७/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार तहसिलदार, 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहने-२०२२/प्र.क्र.९९/ई-८ 
अंबरनाथ, यांना रुपये ८.०० लाखाच्या कमाल मर्यादेत (वाहनाची किंमत + वस्तू व 
सेवा कर + टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + मूल्यवर्धित कर + सहाय्यभूत साहित्य 
(Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात यावी. 

२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१/१२/२०१६ व क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, दि. 
२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित 
पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. 

२. सदर प्रस्तावातील खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र. सी-१० २०५३ जिल्हा प्रशासन 
(००)०९४-जिल्हा आस्थपना (०१)सर्वसाधारण आस्थपना (०१) (०१) आयुक्‍त कोकण (२०५३ 
००२८) अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून 


भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५९/२०२३/विनियम, 
दिनांक १६/०२/२०२३ व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३२२/२०२३/व्यय-९, दि.२९/०९/२०२२३ 


अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या संमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०४०६१३२२२६५८१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Dr-SHWETA : 
SAWDEKAR BAIG % 


(डॉ.श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


38635 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहने-२०२२/प्र.क्र.९९/ई-८ 
२. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
३. तहसिलदार, अंबरनाथ, जि.ठाणे 
४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) -१, महाराष्ट्र, मुंबई . 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
६. सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. निवड नस्ती, कार्यासन ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


